नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना 
(गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२४/प्र.क्र.२५/नवि-२७ 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १६ जुले, २०२४. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२४/प्र.क्र.२५/नवि-२७, 
दि.०५.०२.२०२४. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर तात्पुरती ज्येष्ठता यादीबाबत प्राप्त SSS आक्षेप विचारात घेऊन उप संचालक, 


नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 


ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये अंतिम करण्यात येत आहे. 


३. नगर रचनाव मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना 


(गट-अ / राजपत्रित) या पदावरील अधिकाऱ्यांची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ मधीळ अंतिम 


ज्येष्ठता सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 


तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष 


अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून तसेच, उपरोक्त 


न्यायालयीन प्रकरणांमधीळ न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२४/प्र.क्र.२५/नवि-२७ 
त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. त्याचप्रमाणे, सदर ज्येष्ठता सूची श्री.न.भा.नागरगोजे, 


तत्कालीन सहायक संचालक, नगर रचना यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 


दाखल मूळ अर्ज क्र.४११/२०२० व श्री.सु.ल.कमठाणे, तत्कालीन सहायक संचाळक, नगर रचना 


यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल मूळ अर्ज 


क्र.३५४/२०२० वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२४०७१६११३९४७७२२५ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUBRAO NARAYAN SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcal eb8ab54859e 
ae7920c9d0d1f622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
N A RAYA N S H | N D ) F serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1 
BOFB615DC6CCE4812BDED257, cn=SUBRAO NARAYAN SHINDE 
Date: 2024.07.16 15:03:55 +05'30' 
“ अ 29 fate 
सहपत्र:- परिशिष्ट “अ (सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. सर्व संबंधित उप संचालक, नगर रचना यांना 
(संचाळक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. सर्व सहायक संचालक, नगर रचना. 
४. निवडनस्ती (नवि-२७) 


KKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी 2 


म दिनांक | से nm क्षणिव अभिप्राय 
wal दिनांक (दिनांक- दिनांक 
(दिनांक-महिना- | महिना-वर्ष) (दिनांक- 
वर्ष) महिना-वर्ष) 


|e 
०९/११/२०१२ । ०९/११/२०१२ । ३१/०१/२०२६ मास्टर डिग्री प्लॅनिंग, 
डी.आ्किटेक्वरल असि. 


प्रकाश रामचंद्र ठाकूर पदोन्नत | २६/०२/१९६७ ०२/०२/२०१५ | ०२/०२/२०१५ | २८/०२/२०२५ इ., बी.इ. (सिव्हिल) 
एम.टेक. (टी. अँण्ड सी.पी.) 


श्री.मोहम्मद रजा खान सरळसेवा | ०५/०१/१९६८ 


सरळसेवा | ०४/०१/१९८० १३/०७/२०२१ | ११/०३/२०१९ | ३१/०१/२०३८ बो.आरचं. (B.Arch), 
(मानीव दिनांक) एम.सी.पी.(॥॥('?) (Masters 
in City Planning) 


RRR TARR | ARR | WER 


आकाश टिकाराम बागुल | पदोन्नत | १७/०८/१९७६ २४/०५/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०३४ इ.सिव्हिल 
ee त्रमी 262 हीड 
i a 6040446: Baad a वो 
देशमुख | पदोन्नत | ०७/०५/१९६८ ०८/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | २१/०५/२०२६ इ.सिव्हिल 
ied eal ial iad 
९ ९ धनंजय शिवगोंडा खोत पदोन्नत | २७/०८/१९६८ | भ.ज.(क) । ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०२६ इ.सिव्हिल 
de 
एम.टेक 


पदोन्नत । २२/१२/१९६७ इ.मा.व. ०५/०३/२०२१ । ०५/०३/२०२१ । ३१/१२/२०२५ ,सी.ई., 
एएमआयई 
एम.टेक.(1'&(?), मे-२०१४ 


अ. । ज्येष्ठता | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नाव | संबंधित मतारीख हिं पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिव शि अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक 'पदावरील (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा | महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-| महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


श्री.नबनाथ भाऊसाहेब नागरगोजे | पदोन्नत | ०२/०८/१९६८ | भ.ज.(ड) ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३१/०८/२०२६ इ.सिव्हिल 
एम.टेक. (T & CP) 


पदोन्नत | २८/०४/१९६७ | वबि.जा.(अ। | ०९/०३/२०२१ | ०५/०३/२०२१ | ३०/०४/२०२५ बी.ई.सिव्हिल 
एम.प्लॅनिंग, अर्बन 
प्लॅनिंग, एम.ई., 


एम.टेक. (T & CP) 
विजयकुमार लक्ष्मण वाघमोडे | पदोन्नत | ०९/०३/१९७० | भ.ज.(क) । ०८/०३/२०२१ | ०८/०३/२०२१ | ३१/०३/२०२८ इ.सिव्हिल 
0 eee ee ee ae ह) 
बैस एजाज मोम पदोन्नत | २०/०६/१९७६ | SALA. १९/०७/२०२१ | ०८/०३/२०२१ | ३०/०६/२०३४ इ., बो.आरचं., 
ee ee मिव 2 ee 
१६ प्रमोद भाऊराव गावंडे पदोन्नत | २३/०८/१९६६ इ.मा.व ०९/०६/२०२२ | ०८/०६/२०२२ | ३१/०८/२०२४ | बी.ई.सिव्हिल, एम.टेक. (T. 
ee ee ee ee 
CP) 
१८ प्रसाद सोनबा गायकवाड पदोन्नत । २४/०९/१९७४ ०९/०६/२०२२ | ०९/०६/२०२२ | ३०/०९/२०३२ .सो.इं., बो.इ.(सिव्हील), oo 


8 सुनेंद्र कवाडे ०९/११/९९७७ १9/०५/२०२२, | १०/०९/२७२२ | BIRR 


२० | २० किशोर विष्णू गोखले पदोन्नत | ०७/१२/१९७० इ.(सिव्हील), एम.टेक 
celal al A ps औश्‍िक्‍: ae 
२१ २१ श्री.रविद्र नामदेवराव जायभाये | पदोन्नत | २३/०९/१९६९ | भ.ज.(ड) ०१/०२/२०२३ | १०/०१/२०२३ | ३०/०९/२०२७ बी.इ.सिव्हिल, 
ee ee ee ee 00 

रामचंद्र सिताराम महाजन | पदोन्नत । ३१/०७/१९६८ १०/०१/२०२३ | १०/०१/२०२३ | ३१/०७/२०२६ एएमआयई 1. 
महित seca ae salen ति. 1: 
२३ दिपक दत्तात्रय वराडे पदोन्नत | १०/०५/१९८२ १०/०१/२०२३ en 
o) eres ०0 वित et 


अ. । ज्येष्ठता कि नाव | संबंधित मतारीख शि पंवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठता दिनांक | सेवानिव a अभिप्राय 


क्र. | क्रमांक 'पदावरील (दिनांक- रुजू दिनांक (दिनांक- दिनांक 
नियुक्तीचा | महिना-वर्ष) (दिनांक-महिना-। महिना-वर्ष) (दिनांक- 
मार्ग वर्ष) महिना-वर्ष) 


मनोज हरिश्चंद्र गजे पदोन्नत । ०९/०८/१९६८ इ.मा.व. १०/०१/२०२३ | ०५/०९/२०२३ | ३१/०८/२०२६ | बौ.ई.सिव्हिल, एम.प्लॅनिंग 
(अर्बन प्लॅनिंग)(२०१२) 
Associate Member of 

ITPI 


एम.टेक.(॥&९(0) 
किरण साहेबराव राऊत पदोन्नत | ०९/०८/१९६९ इ.मा.व. ०६/०९/२०२३ । ०६/०९/२०२३ | ३१/०८/२०२७ ई.सिव्हिल 
| ee | "ण कक कक es ल ee 
_____) 
एम.टेक.(॥&९(0) 


२८ | २८ श्रीमती सारीका मंदार बोधनकर | सरळसेवा | २०/०४/१९८२ खुला ०१/११/२०२३ | ०१/११/२०२३ | ३०/०४/२०४० | बौ.आर्च. (B.Arch), 
P| pee [Pe [ee यया 

जकातदार) Diploma RS & GIS 

२९ २९ श्री.मनिष जय भिष्णूरकर सरळसेवा | ०६/०३/१९८५ इ.मा.व. ०७/११/२०२३ | ०७/११/२०२३ | ३१/०३/२०४३ बो.आर्च. (B.Arch), 
oT 


Digitally signed by SUBRAO NARAYAN SHINDE 


S U B RAO DN: CN = SUBRAO NARAYAN SHINDE, C = IN, S 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


N A RAYA N S H | N D E SENS OU = URBAN DEVELOPMENT 


Date: 2024.07.16 15:06:01 +05'30' 


( सु.ना.शिंदे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


